महाअधिवक्ता यांचे कार्यालय, उच्च 
न्यायालय, मुंबई कार्यालयासाठी ई- 
फायलींग कामकाजासाठी संगणक 
सामग्री खरेदी करण्याकरीता 
रु.१२,०३,८७१/- इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संप्रिसा- २०२३/प्र. क्र.३३/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुले, 2023. 


संदर्भ:- १) माहिती तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०१.०८.२०११. 
२) महाअधिवक्ता यांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. २९७/२०२३, 
दिनांक २४.०४.२०२३. 
३) शासन पत्र समक्रमांक दिनांक १२.०६.२०२३. 
8) महाअधिवक्ता यांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४२५/२०२३, 
दिनांक २८.०६.२०२३. 
५) विभागाच्या दिनांक २०.०७.२०२३ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 


महाअधिवक्ता यांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, मुंबई कार्यालयासाठी ई-फायलींग 
कामकाजासाठी संगणक सामग्री खरेदी करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ अन्वये शासनास सादर केला 
होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून, विभागाच्या 
प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक २०.०७.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात 
आली आहे. यानुषंगाने महाअधिवक्ता यांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, मुंबई कार्यालयासाठी ई- 
फायलींग कामकाजासाठी संगणक सामग्री खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाअधिवक्ता यांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, मुंबई कार्यालयासाठी ई-फायलींग 
कामकाजासाठी संगणक सामग्री खरेदी करण्याकरीता रु.१२,०३,८७१/- (अक्षरी रुपये बारा लक्ष 
तीन हजार आठशे एकाहत्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा- २०२३/प्र. क्र.३३/का. ७ 


2. सदर संगणक सामग्री खरेदीचा तपज्ञील पुढीलप्रमाणे आहे:- 
अ.क्र. संगणक सामुग्री _ संख्या | दर एकूण किंमत 
ae | Allin One PC ०७ १,०६,९८९.९९/- | ७,४८,९२९.९२/- 
२. प्रिंटर्स ०४ ७६,४९५.००/- ३,०५,९८०.००/- 
३. स्कॅनर्स ०३ ४९,६५३.५८/- १,४८,९६०.७४/- 
एकूण रु. १२,०३,८७०.६७/- 
३. सदर संगणक सामग्री खरेदी ही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक 


२४.०८.२०१७ व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार Gem पोर्टलवरुन शासनाच्या विहित 
पध्दतीने करण्यात यावी. 
४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी 
व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या 
लेखाशिर्षाखाली १७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 
षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ 
उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२७१६४३१६९२१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

९॥॥॥)॥९॥५10112 ला 


AI 
024328 
2 


LALLU MORE ४४४०४४ 


Date: 2023.07.2: 


(नंदकिशोर ल. मोरे) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


tra, 
}E75A2AE012E47A93A468B42FD9B, 
’9CC, cn=NANDKISHOR LALLU 


प्रति, 


१. महाअधिवकक्‍्ता यांचे कार्यालय, पहिळा मजला, खोली क्र. ५, जोड इमारत, उच्च 
न्यायालय, मुंबई, 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा- 2023/T. क्र.३३/का. ७ 


५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा रोड, के. सी. 
कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला AUG हाऊस, दिनशॉ वांच्छा रोड, 
के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 

१०. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. निवड नस्ती/का. ७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


